शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद या 
संस्थेस सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 


साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


DIR निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१६/प्रशञा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० 009 


दिनांक : १४ जून, २०२३ 


वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : डीएमईआर- 
२२०११/१३३/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक : ०५.०६.२०२३. 
शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद या संस्थेस 


राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद केलेली यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदी करण्यास एकूण रुपये २,९३,४७,९२१/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी त्र्याण्णव लक्ष सत्तेचाळीस 


हजार नऊशे एकवीस फक्त) इतक्या रक्‍कमेस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रतिनग | एकूण किंमत 
किंमत 
| 9 एकसर व्ह्यु बॉक्स ४ ३८००० १५२००० 
२ | बॉडी स्टोरेज टॅंक (१०मृतदेह) ९७५००० ९७५००० 
३ | मोनोक्युलर मायक्रोस्कोप मिडीयम एंड ३० २६००० ७८०००० 
४ | एलायझा Rex विथ qa 1 १__| ४५०००० ४५०००० 
५ | clades रोटरी मायक्रोटोम 1 १__| ३३०००००| ३३००००० 
६ ।३पार्ट फुल्ली अँटोमेटेड सेल काऊंटर १ ६००००० ६००००० 
७ | Sc कोग्यूलेडान टाइमर १ ५००००० ५००००० 
८__ | फुल्ली अँटोमेटेड पॅराफीन एम्बॅडिंगबाथ | १ | १२७११८६ | १२७११८६ 
९ । फुल्ली आटोमेटेड हाई थ्रु पूट मल्टी स्टेनर १ ३७००००० ३७००००० 
वर्क KOR 
शि फुलली अँटोमेटेड फ्लेक्झीबल कव्हर शिडी ३०००००० ३०००००० 
स्लीपींग वर्क स्टेशन 
११ क्रायोस्टट q ४०००००० ७०००००० 
१२ | ट्रायनक्युलर रिसर्च मायक्रोस्कोप | 9 | १००००० १००००० 
१२ ग्रोसींग स्टेशन a १०००००० १०००००० 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१६/प्रशा-१ 


१8 इलेक्ट्रोफोरोसीस सेट q १०००००० १०००००० 
१५ | अँटोमेटेड ब्ळड Hoa १ १४००००० १४००००० | 
१६ | बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप फॉर स्टुडण्ट ३० ३०००० ९००००० 
१७ | Rad मायक्रोस्कोप फॉर फॅकल्टी 2 ५०००० १००००० 
१८ | इलायजा रिडर a 300000 300000 
१९ | इजायजा वॉर १ ३००००० ३००००० 
२० | हॉट ऐअर ओव्हन (हेवी डयूटी) २ ८०००० १६०००० 
२१ इनक्युबेटर ३ १०१००० ३०३००० 
२२ | डिस्टील वॉटर wire १ ६५००० ६५००० 
23. | ऑटोक्लेव्ह (टॉप लोडींग) ३ ६८००० २०४००० 
२४ | सेन्ट्रीफ्युज 3 42000 १५६००० 
२५ ।व्ही.डी.आर.एल. शेकर १ २५००० २५००० 
२६ | अँनेरोबीक अपार्टस २ २३५०० ४७००० 
२७ | बायोसेफ्टी कबिनेट टाइप २ए ३ ३००००० ९००००० 
२८ | बॅलन्स इलेक्ट्रानिक डिजीटल १ ४५५०० ४५५०० 
२९ | बीओडी इन्क्युबेटर ३ १९७9००० ५९१००० 
३० ८0०२ इन्क्युबेटर २ ३००००० ६००००० 
३१ | लॅमिनार एअर फ्लो ३-२-२ हॉरिझान्टल १ ३००००० ३००००० 
३२ | कॉलोनी काऊंटर 1 १__| २३५०० २३५०० 
३३ | मायक्रोपिपेट मल्टीचनेलळ विथ ३ डिफरंट 3 ५९००० १७७००० 
वेरिएबल रेंज 
३४ । सिंगल चानेल पिपेट विथ फिक्स्ड वाल्युम 3 20000 ६०००० 
अँड वेरिएबल रेंजेस 
३५ | मायक्रोमिटर आयपिस १ ३२५० ३२५० 
३६ | मायक्रोमिटर स्टेज १ ६५०० ६५०० 
३७ | मायक्रोस्कोप विथ युनिव्हर्सल कंडेन्सर शि ३००००० ३००००० 
कॉन्टेनिंग ब्राईट फिल्ड ऑईल इम्प्रशान 
फेस कॉन्ट्रास्ट अँड डार्क ग्राउंड 
३८ | पीएच डिटर्मीनेडान अपार्टस A) २५००० ५०००० 
38 सिरम इन्स्पीसेटर | ५०००० ५०००० 
४० SIRI fra 2 30000 ६०००० 
४१ | वॉटर बाथ विथ वेरिएबल cy Pa ४०००० ४०००० 
४२ | ऑईल Sa लेन्सेस ५० ५७५० २८७५०० 
४३ | हायड्रोमिटर्स, मिल्क 2 ४६० ९२० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१६/प्रशा-१ 


४४ | बॅलन्स फॉर dg फूड स्टफ (कॅपॅसिटी २.० १ ११०५ ११०५ 
kg) 

४५ | वेईग मशिन अडल्ट | ६ २८६० १७१६० | 
४६ | साल्ट्स बेबी वेईग मशिन २ ४२२५ ८४५० 
४७ ।हार्पेडर्स कलिपर्स (फार स्किनफोल्ड ३ १७५५० ५२६५० 

थिकनेस) 
४८ | हाईट Fu evs 3 ५८५० १७५५० 
४९ । मल्टीमिडीया प्रोजेक्टर (स्क्रिन विथ स्टण्ड २ १५०००० ३००००० 
yo | पब्लिक अँड्रेस सिस्टीम ४ ७०००० २८०००० 
५१ क्लोरोस्कोप | 90 3900 34000 
५२ | हॉररॉक्स्‌अपार्टस ३ १२००० 3६००० 
५३ | एम.यु.ए.सी. टेप्स्‌ १० ५०० ५००० 
५४ | हिमोग्लोबिनोमीटर ५ ३९२० १९६०० 
५५ | बी.पी. अपार्टस (डिजीटल) अडल्ट ९ २००० १८००० 
५६ । स्टेथस्कोप १० २२४० २२४०० 
५७ | साऊंड लेवल मीटर 3 22400 ६७५०० 
५८ | वॉटर संम्पलिंग बॉटल WIA अनी SA 1 १ ३५०० ३५०० 
५९ । निडल श्रेडर 3 ५९०० १७७०० 
go | SRI कॅरिअर 4 3200 १६००० 
६१ | क्राफ्ट वॉटर टेस्टींग किट ia 32000 32000 
६२ | आयोडायीन टेस्टींग किट १० ५७० ५७०० 
६३ | ग्लुकोमीटर १० २९२५ २९२५० 
६४ मॉस्किटो केचिंग किट 3 १२५०० ३७५०० 
६५ | क्लिनिकल थर्मामीटर १० 3६०० ३६००० 
६६ | wee एड किट 1 १ ३५०० ३५०० 
एकूण २,९३,४७,९२१ 
अटी : 
१) सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 
२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 


शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१६/प्रशा-१ 


३) 


2. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्री साहित्याचा SAAT इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्रसामुग्नीच्या/ साधनसामुग्रीच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 


४२१० | - | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च | 
03 = | वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ = विषमचिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (319) षि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांचे 
बळकटीकरण व दर्जा वाढ करणे व यंत्रसामुग्री 
५२ 1 -| यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१६/प्रशा-१ 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१४१६२९०८७८१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b 
82406eea05963bc456F1e1e8621e5917d8 
305, p (०0९5400032, 

st=Mal tl 


ra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB 
3DC8EC38B759420308B9FD7816002B4A, 


SHEVW (णक 
(सुधीर शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

) महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
) 

) 

) 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 
निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


